सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 

प्राधिकृत प्रकाशन 
गुरुवार, दिनांक १७ सप्टेंबर २०१५ : भाद्रपद २६ , शके १९३७ [ किंमत : १८ रुपये] 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


क्र . ३८ ] 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , पृष्ठे - भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार- ब व २०४५ आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरगाबाद विभागाशी २८ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित २०४७ व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , ३० 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ २०४७ 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 


२०६६ 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


And Whereas, the land the said Reservation is situtaed in 
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

the additional area of the Parbhani Municipal Council and it 

has been ordered to be Non - Agriculture prior to the inclusion 
Mantralaya Mumbai - 400 032 . 

of additional area in the municipal limit . And for this reason 
Dated : 31st August 2015 . 

the Government vide Urban Development Department s 
NOTIFICATON 

Marathi orderno. क्र . टीपीएस- ३१०५/ ५२३/ प्र . क्र . १७० / २००३ / नावि - ३० , 

dated 10th January , 2008 issued letter to Applicant / Land 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 owner stating that the land under the said Reservation could 
No. TPS - 3114/523/CR-549 / 2014/ UD- 30 :- Whereas,the 

be developed under the provisions of Accommodation 

Reservation or Government will rake decision on merit if the 
Development Plan of Parbhani (Revised + Additional Area ) 
has been partly sanctioned by the Government Vide 

ParbhaniMunicipal Council submit the proposal regarding 
Notification No. TPS - 3199 /130 / CR - 33 /99 /UD - 30 , Dated 30th 

the deleting of the said Reservation (hereinafter refered to as 
Saptember, 1999 and has come into force with effect from the 

“ the said Modification ” ) under sub - section ( 1 ) of section 37 
16th December, 1999 and whereas the republished part of the 

of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
Development Plan was sanctioned vide Notification No. TPS 

(Maharashtra Act No . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred 
- 3199/130 /CR- 111 ( A )/ 2001/ UD -30, Dt . 24th August, 2001 

to as “ the said Act” ) 
which cameinto force with effect from the 16th October, 2001 

And Whereas , the ParbhaniMunicipal Council has failed 
(hereinafter refered to as “ the said Development Plan ” ) 

to take action as per above said letter dated 10th January, 
And Whereas , in the said Development Plan , the land 

2006 and ParbhaniMunicipal Council Reservation vide its 
bearing Survey Nos. 11 (part) is reserved as Site No. 8 /03 " 

letter dated 29th June , 2006 ; 
Shopping Center & Vegetable Market " (hereinafter referred 

And Whereas , in exercise of the powers vested under 
to as “ the said Reservation ” ) 

section 37 (1A ) of the said Act, the Government issued a 
औ. भाग १ – १३६ 

२०४५ 


२०४६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र १७ सप्टेंबर २०१५ : भाद्रपद २६ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
Notice bearing No. TPS - 3105/523 /CR-170/ 2005/ UD-30, dated 

नगर विकास विभाग 
27. 11. 2006 inviting objections and suggestions regarding the 

मंत्रालय मुंबई - ४०००३२ . 
proposed modification and appointed the Assistant Directore 

दिनांक : ३१ ऑगस्ट , २०१५. 
of Town Planning Branch , Parbhani as the officers (hereinafter 
refered to as “ the said Officer” ) to hear suggestions / 

अधिसुचना 
objections and submit his report to the Government within a 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 
period of 30 days after the expiry of the above mentioned 
period ; 

क्र . टीपीएस - ३०१४/ ५२३/ प्र. क्र . ५४९ / २०१४/ नवि - ३० : - ज्याअर्थी, परभणी 
And Whereas, the said officer, after following all the legel 

शहराची सूधारीत व वाढीव क्षेत्राची विकास योजना ( भागश :) शासन 
formalities stipulated under the said Act, has submitted to 

नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र . टीपीएस - ३१९९/ १३० /प्र . क्र . ३३ / 
the Government for its sanction a proposal for modification 

९९ / नवि -३० , दि . ३० सप्टेंबर , १९९९ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक 
of the said Development Plan so as to delete the said १६ डिसेंबर , १९९९ पासून अंमलात आली आहे. तसेच पुनर्प्रसिध्द भागाची 
Reservation and include the said land in Resdential Zone . विकास योजना शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र . टीपीएस 

३१९९/ १३० /प्र .क्र .१११ए/ नवि -३० , दि . २४ ऑगस्ट , २००१ अन्वये मंजूर 
And Wheareas, after making necessary enquiries and 

झालेली असून ती दि . १६ ऑक्टोबर , २००१ पासून अंमलात आली आहे . 
consulting the Director of Town Planning,Maharashtra State , 

( यापुढे " उक्त विकास योजना " असे संबोधले आहे ) . 
Pune , the Government is of opinion that the proposed 
Modification should be sanctioned on certain condition ; 

आणि ज्याअर्थी, विकास उक्त योजनेमध्ये मौजे खानापूर ता. जि . परभणी 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it येथील सर्व्हे क्रं . ११ ( पैकी ) मधील क्षेत्रावर ( यापुढे " उक्त जमिन " असे 
under sub - section (2 ) of section 37 of the said Act, the संबोधले आहे ) " आ . क्र . ८ / ०३ " दुकानकेंद्र व भाजी मंडई " हे आरक्षण 
Government of Maharashtra hereby sanctions the proposed दर्शविले आहे ( यापुढे " उक्त आरक्षण " असे संबोधले आहे ) . 
Modification in the said Development Plan on certain 
conditions and for that purpose amends the above said 

___ आणि ज्याअर्थी उक्त आरक्षणाखालील क्षेत्र परभणी नगरपरिषेदच्या 
Notification dated the 30th September, 1999 as follows : 

वाढीव क्षेत्रात समाविष्ट असून वाढीव क्षेत्र नगरपरिषद हद्दीत समाविष्ट 
" In the Schedule of Modifications appended to the 

होण्यापूर्वी उक्त आरक्षणाखालील क्षेत्र हे अकृषक झालेले आहे . या बाबीचा 
Notification sanctioning the said Development Plan , the 

विचार करुन उक्त आरक्षण वगळणे आवश्यक आहे असे शासनाचे मत 
following new entry shall be added after the last entry - 

झाल्याने शासनाने अर्जदार | जमीन मालक यांच्या विनंतीच्या अनुषंगाने 

त्यांना क्र . टीपीएस - ३१०५ / ५२३ / प्र . क्र . १७० / २००३/ नवि- ३० , दि . १० जानेवारी , 
ENTRY 

२००६ रोजीच्या पत्रान्वये असे कळविले आहे की , उक्त आरक्षण समावेशक 
" The land bearing Survey No. 11 (pat) of Mauje Khanapur, 

आरक्षणाच्या माध्यामतून विकसित करता येऊ शकेल किंवा परभणी नगर 
Tq . Dist. Parbhani as shown on the part plan , is deleted from 

परिषदेने उक्त आरक्षण वगळण्याबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना, 
the Reservation " Site No. 08 /03 - Shopping Centre and 

१९६६ ( महाराष्ट्र १९६६ चा ३७ वा ) यापुढे “ उक्त अधिनियम " असे उल्लेखिलेला ) 
Vegetable Market " and the land so released is included in च्या कलम ३७ च्या उपकलम ( १ ) अन्वये प्रस्ताव सादर केल्यास शासन 
the Residential Zone on the following conditions : 

त्यावर गुणवत्तेनुसार निर्णय येईल . 


Condition No 1 : It Shallbe compulsory to keep margined 
distance as per Ribbon Development Rules as the said land 
is along the Highway. 


आणि ज्याअर्थी, परभणी नगर परिषदेने उपरोल्लिखित दि .१० जानेवारी , 
२००६ रोजीच्या पत्रात नमूर केलेली कार्यवाही केलेली नाही तसेच परभणी 
नगर परिषदेने दि . २९ जून , २००६ रोजीच्या पत्रान्वये उक्त आरक्षण 
वगळण्याबाबत गुणवत्तेवर निर्णय घेण्यास सुचविले आहे . 


Condition No 2 : It Shall be compulsory to regularize the 
unauthorized construction by imposing the penalty .” 


A Copy of the part plan showing the aforesaid sanctioned 
modification shall be available in the office the Commissioner , 
Muncipal Corporation , Parbhani, during office hours on all 
working days for inspection of public for a period of one 
month . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त आदेशानुसार परभणी शहर परिषदेने प्रस्तावित 
फेरबदलाबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द करणे आवश्यक 
होते. परंतू विहित मुदतीत , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( १ ) अन्वये अशी 
सूचना प्रसिध्द करण्यास परभणी नगर परिषद असमर्थ ठरली आहे . 


This Notification shall also be available on the Govt. 
website www. maharashtra. gov.in 


By order and in the nameof the Governor of Maharashtra . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १क ) अन्वये प्रदत्त 
असलेल्या अधिकारानुसार शासनाने प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात जनतेकडून 
सूचना | हरकती मागविण्यासाठी सूचना क्र . टीपीएस - ३१०५/ ५२३/ प्र. क्र . 
१७० / २००५/ नवि - ३० , दि . २७. ११. २००६ प्रसिध्द करुन त्यावर प्राप्त होणाऱ्या 
या हरकती / सूचनांवर सुनावणी देण्याकरिता व वरील नमूद कालावधीनंतर 
३० दिवसांच्या आंत त्याचा अहवाल सादर करण्याकरिता , सहाय्यक संचालक 
नगररचना , परभणी शाखा, परभणी यांची अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली 
होती (यापुढे " उक्त अधिकारी " असे संबोधले आहे .) 


M .M .Patil 
Under secretary to Government. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १७ सप्टेंबर २०१५ : भाद्रपद २६, शके १९३७ 


२०४७ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी उक्त अधिनियम च्या कलम ३७ 
( १ ) मध्ये दिलेली वैधानिक पध्दती अनुसरून उक्त विकास योजनेतील 
परभणी येथील मौजे खानापूर ता . जि . परभणी येथील सर्व्हे क्र . ११ ( पैकी ) 
मधील क्षेत्रावरील ( यापुढे " उक्त जमिन " असे संबोधले आहे ) " आ .क्र . 
८ / ०३ दुकानकेंद्र व भाजी मंडई हे आरक्षण वगळून सदर क्षेत्र रहिवास 
विभागात समाविष्ट करण्यासाठी फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनास सादर 
केला आहे . ( यापुढे " प्रस्तावित फेरबदल " असे संबोधले आहे . ) 


जिल्हा उपनिबंधक यांजकडून 
वाचा :- १. या कार्यालयाचे जा . क्र . २१९० /जिउनि / पणन / कृउबास / 

वडवणी/ निवडणुक / निनिआ / नि . आदेश ./ १५. 
दि . २/ ७/ २०१५ चे आदेश . 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी नंतर व संचालक नगररचना , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल काही 
अटीवर मंजूर करावा असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे . 


निवडणुक निर्णय अधिकारी , कृषि उत्पन्न बाजार समिती , 
वडवणी यांचे गोपनिय पत्र जा . क्र . ७०७/ सनिव/ प्रशा/ 
कृउबास/ नि .नि . म . मो . त . चु. अ ./ १५ , दि . ७/ ९ / २०१५ ( जे या 
कार्यालयास दि . ८ / ९/ २०१५ रोजी प्राप्त ) 
निवडणुक निर्णय अधिकारी , कृषि उत्पन्न बाजार समिती 
वडवणी यांचे समपत्र जा .क्र . ७०८ / २०१५ दि . ०७/ ०९ / 
२०१५ ( जे या कार्यालयास दि . ८ / ९ / २०१५ रोजी प्राप्त ) 


3 . 


आता , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ पोटकलम ( २) अन्वये व 
त्या अनुषंगाने असलेलया इतर अधिकाराचा वापर करुन उक्त विकास 
योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन काही अटींवर मंजूरी देत आहे 
आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दि . ३० सप्टेंबर , १९९९ ची अधिसूचना 
सुधारित करण्यात येत आहे . 


४ . दि . ८/ ९/ २०१५ रोजी रात्री ७ : १५ वाजता या कार्यालयास 

निवडणुक निर्णय अधिकारी यांनी समक्ष सादर केलेले 


पत्र . 


" विकास योजना मंजूरीच्या अधिसूचनांच्या फेरबदल सुचीतील शेवटच्या 
नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . 


५ . निवडणुक निर्णय अधिकारी , कृषि उत्पन्न बाजार समिती 

वडवणी यांनी त्यांचे कार्यालयाचे जा .क्र . नसलेले दि . ९ / 
९ / २०१५ रोजीचे( जे या कार्यालयास दि . १० /९ / २०१५ 
रोजी प्राप्त ) 


नोंद 


" सुधारीत विकास योजना परभणी मधील मौजे खानापूर सर्व्हे क्र . ११ 
( पैकी ) वरील " आ . क्र . ८ /०३ - दूकानकेंद्र व भाजी मंडई " हे आरक्षण 
वगळून , भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे, सदर जागा खालील अटीवर 
रहीवास विभागत समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


६ . निवडणुक निर्णय अधिकारी यांनी दि . ११ /०९ / २०१५ रोजी 

माहराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 
अधिनियमन १९६३ व महराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री 
(विकास व विनियमन ) नियम १९६७ मधील नियम ८१ 
नुसार नमुना क्रं . १५ मध्ये सादर केलेले निकाल पत्र . 
( जावक क्रमांक नसलेले ) 


अट क्र . १ : सदर जागा महामार्गालगत असल्याने पथवर्ती किनारा 
नियमावली नुसार आवश्यक ते सामासिक अंतर सोडणे बंधनकारक राहील. 


जाहीर प्रगटन 


अट क्र . २ : जागेवर झालेले अनधिकृत बांधकाम दंडात्मक कार्यवाही 
करुन नियमानुकूल करणे बंधनकारक राहील ." 


उक्त फेरबदल दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त , परभणी 
महानगरपालीका , परभणी यांच्या कार्यालयांत , कार्यालयीन नागरीकांच्या 
अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यसात आली आले . 


सदर अधिसुचनेची प्रत शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावने , 

म . मो .पाटील 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


जा .क्र . २९९२ जिउनि/ पणन/ कृउबास - वडवणी/निवडणूक / जा .प्र .१५ . 
ज्या अर्थी, वाचा क्रं .१ नुसार कृषि उत्पन्न बाजार समिती, वडवणीच्या 
संचालक मंडळ सन २०१५ १६ ते २०२० - २०२१ या कालावधीत करिता 
घेण्यात येणाऱ्या निवडणुकीसाठी श्री . एच. पी .कांबळे , सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . वडवणी, जि .बीड यांची निवडणुक निर्णय अधिकारी 
म्हणुन नियुक्ती करण्यात आलेली आहे व 

ज्या अर्थी, निवडणुक निर्णय अधिकारी कृषि उत्पन्न बाजार समिती , 
वडवणी, जि . बीड यांनी उक्त बाजार समितीच्या निवडणुकीच्या मतमोजणीनंतर 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम १९६३ 
व महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) मधील नियम 
७६ ( २) व नियम ७९ ( १ ) आणि ५ ब प्रमाणे निकलपत्र नमुना क्रं . १४ मध्ये 
घोषीत केलेले आहे व 

ज्याअर्थी, वाचा नं २ व ३ नुसार निवडणुक निर्णय अधिकारी यांनी या 
कार्यालयास पत्र दिले असुन त्यासोबत सदरील नमुना क्रं . १४ चे निकाल 
पत्र जोडलेले असुन त्यामध्ये अनुसूचित जाती / जमाती व व्यापारी मतदार 
संघाच्या मतमोजणी एकत्रिकरण तक्यात मतमोजणी टेबलाच्या तक्त्याप्रमाणे 
मताच्या संख्याची नोंद न घेता हेतुत : बेमालुमपणे एकत्रिकरणातील 
सहकाऱ्याशी संगमत करुन विशिष्ट उमेवारास मत होईल असे स्वअक्षरात 
मतमोजणी अधिकारी यांनी कमी आधिक मतांच्या संख्येची नोंद करुन 
त्याआधारे हयगयने सदर चुकीचेनिकालपत्र तयार करुन ते घोषित करण्यास 
कारणीभुत असल्याची गंभीर बाब सदरचे मतमोजणी तक्ते व संकलन तक्ते 
सीलबंद करताना निदर्शनास आल्याचे म्हटले आहे व 


२०४८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र १७ सप्टेंबर २०१५ : भाद्रपद २६, शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
ज्याअर्थी, वाचा क्रं . ४ नुसार निवडणुक निर्णय अधिकारी यांनी पुन्हा या ज्याअर्थी, निवडणुक निर्णय अधिकारी यांचे वाचा क्रं . ५ नुसार पुन्हा दि . 
कार्यालयास पत्र देऊन सखोल चौकशी करुन निवडणुक निकालाची संपुर्ण ९/ ९/ २०१५ रोजीचे पत्र जे या कार्यालयास दि . १०/ ०९ / २०१५ रोजी देऊन 
खात्री झाल्यानंमर पुढील अधिसुचना जाहीर करणेबाबत विनंती केलेली त्यासोबत दि . ६/९ / २०१५ रोजी नमुना नं . १४ मध्ये घोषित केलेले निकाल 
आहे . परंतु निवडणुक निर्णय अधिकारी यांनी एकदा निवडणुकीचानिकाल पत्र पुन्हा सादर केलेले आहे व 
घोषित केल्यानंतर त्याबाबत पुन्हा कसल्याही प्रकारचा उहापोह करण्याची 

ज्याअर्थी, वाचा क्रं . ६ अन्वये निवडणुक निर्णय अधिकारी यांनी दि . ११ / 
कोणतीही तरतुद अधिनियमांतर्गत नाही. त्यामुळे त्यांचे उपरोक्त पत्रास 

९ / २०१५ रोजी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 
कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याने सदरील पत्र , निकालाची अधिसुचना 

अधिनियमन १९६३ व महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व 
जारी करतेवेळी विचारात घेता येऊ शकत नाही . तसेच महाराष्ट्र कृषि 
उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम १९६३ व महाराष्ट्र 

विनियमन ) नियम १९६७ मधील नियम ८१ नुसार नमुना क्रं . १५ मध्ये 

निकाल पत्र सादर केलेले आहे . ( जावक क्रमांक नसलेले ) 
कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) नियमन १९६७ मधील नियम 
८३ नुसार अधिसुचना निर्गमित करणे या कार्यालयास बंधनकारक आहे व त्याअर्थी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 

अधिनियमन १९६३ व खालील महराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व 
ज्याअर्थी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 

विनियमन) नियम १९६७ मधील नियम ८३ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , 
अधिनियमन १९६३ व महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व 

ए . एल . घोलकर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बीड याद्वारे कृषि 
विनियमन ) नियम १९६७ मधील नियम ८८ च्या तरतुदीनुसार बाजार समितीच्या 

उत्पन्न बाजार समिती वडवणी जि . बीड च्या सन २०१५ - १६ ते २०२० - 
सदस्याच्या कोणत्याही वैधतेबाबत आक्षेप घेण्यात येईल व असा आक्षेप 

२१ या कालावधीसाठीच्या संचालक मंडळाच्या दि . ६ /९ / २०१५ रोजी आलेल्या 
निवडणुकी संबंधात घेण्यात आला असेलल्या निवडणुकीत निवडुन येण्यास 
किंवा मत देण्यस पात्र असलेल्या कोणत्याही इसमाने असा आक्षेप घेतला 

निवडणुकीत निवडुन आलेल्या सदस्यांची खालीलप्रमाणे नांवे जाहीर करीत आहे. 
असेल तर अशा इसमास निवडणुकीचा निकाल जाहीर केल्याच्या तारखेनंतर 
७ दिवसांच्या मुदतीत जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे लेखी अर्ज करता येईल 
अशी तरतुद आहे व 


नमुना ११ ( क ) 
(नियम ८३ पहा) 

निवडणुकीचे निकाल 
निवडुन आलेल्या सदस्यांचा संपुर्ण पत्ता 


अ .क्रं निवडुन आलेल्या उमेदवारांचे नांवे 


ज्या मतदार संघात निवडून आले आहेत तो मतदार संघ 


___ 


अंबुरे दिपक जालींदर 
बडे सोमनाथराव निवृत्ती 
शिंदे अरुण लक्ष्मणराव 
शिंदे संभाजी मुरलीधर 
शेळके प्रदिप राजेंद्र 
साबळे बद्रीनाथ राजाराम 
सुरवसे बाबासाहेब जनार्धन 
शेंडगे गोकर्णाबाई बप्पाजी 
सांगळे विमल दिनकर 
ढवळे हरिशचंद्र ज्ञानोबा 
आंधळे दिनकरराव यादवराव 
आजबे बळीराम मारोती 
बादाडे गंगाबाई विक्रम 
सौंदरमल रतन व्यंकटी 
मात्रे राम साहेबराव 
आंडील विजयकुमार अंबादास 
आंधळे भिकाराम सुंदरराव 
चव्हाण सर्जेराव काशीनाथ 


मु . पो . खळवटलिमगांव , ता .वडवणी , जि .बीड 
मु . पो .चिंचवण, ता .वडवणी, जि .बीड 
मु . पो . हा .पिंप्री, ता . वडवणी, जि .बीड 
मु . पो . ता .वडवणी , जि .बीड 
मु . पो . उपळी , ता .वडवणी, जि .बीड 
मु . पो.पिंपरखेड , ता . वडवणी, जि .बीड 
मु . पो . देवगाव , ता. वडवणी, जि .बीड 
मु .तिगांव , पो .चिंचाळा, ता . वडवणी, जि .बीड 
मु. पो.चिखलबीड, ता . वडवणी,जि.बीड 
मु .हिवरगव्हाण , पो . उपळी, ता . वडवणी , जि .बीड 
मु . पो.रुई पिपंळा , पो .चिखलबीड, ता .वडवणी,जि .बीड 
मु . पो .चिंचाळा, ता . वडवणी,जि .बीड 
मु . पो . काडीवडगांव , ता . वडवणी ,जि .बीड 
मु . पो . उपळी , ता .वडवणी,जि .बीड 
मु. पो.चिंचवण , ता . वडवणी, जि .बीड 
मु . पो . ता .वडवणी , जि .बीड 
मु . पो . ता . वडवणी, जि .बीड 
मु . पो . ता .वडवणी, जि .बीड 


वि . का . सेवा सहकारी संस्था मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 
वि . का . सेवा सहकारी संस्था मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 
वि . का . सेवा सहकारी संस्था मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 
वि . का . सेवा सहकारी संस्था मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 
वि . का . सेवा सहकारी संस्था मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 
वि . का . सेवा सहकारी संस्था मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 
वि . का . सेवा सहकारी संस्था मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 
वि . का . सेवा सहकारी संस्था मतदार संघ (महिला ) 
वि . का . सेवा सहकारी संस्था मतदार संघ (महिला ) 
वि . का . सेवा सहकारी संस्था मतदार संघ ( इतर मागासवर्ग ) 
वि . का . सेवा सहकारी संस्था मतदार संघ ( वि . जा ./भ. ज ) 
ग्रामपंचायत मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 
ग्रामपंचायत मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 
ग्रामपंचायत मतदार संघ ( अनु. जाती जमाती ) 
ग्रामपंचायत मतदार संघ ( आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक ) 
व्यापारी मतदार संघ 
व्यापारी मतदार संघ 
हमाल मापाडी मतदार संघ 

ए . एल .घोलकर 
जिल्हा उपबनिबंधक 
सहकारी संस्था , बीड . 


दि .११ सप्टेंबर , २०१५. 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र १७ सप्टेंबर २०१५ : भाद्रपद २६ , शके १९३७ २०४९ 
३ 

नये . त्यांचे प्रदर्शन करु नये.किंवा त्यांचा जनतेस प्रसार करु नये . तसेच 

आणखी असेही आदेशीत करीत आहे की , संपुर्ण औरंगाबाद ग्रामीण 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

जिल्हयात पांच किंवा पाचापेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनीक ठिकाणी एकत्र 
मुबंई पोलीस अधिनियम १९५१ चे ३७ ( १ ) व ३७ ( ३ ) अन्वये खालील 

जमण्यास निदर्शने , धरणे , मोर्चा, मिरवणूक काढण्यास मनाई करण्याचा 
आदेश 

आदेश देत आहे . 
क्रमांक २०१५ / गृहशाखा/ दंडविभाग / कावी ५६०.- औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हयात हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकिय कर्मचारी 
( १) दिनांक १२/ ०९/ २०१५ रोजी पासून हिंदु बांधवाचा पोळा हा सण साजरा 

विवाह , अंत्ययात्रा, धार्मीक कार्यक्रम, यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी 
होत असुन , त्यानिमित्ताने हिदु बांधव एकत्र येऊन धार्मिक कार्यक्रम साजरा 

विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाही. 
करतात .( २) दिनांक १३/ ०९ / २०१५ पासुन पाडवा हा सण साजरा होत अशा मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पांच पेक्षा जास्त 
आहे .(३ ) दिनांक १७/०९/ २०१५ ते २७/ ०९ / २०१५ पावेतो गणेश उत्सव हा जमण्यासाठी , सभा , मिरवणूका , मोर्चा काढणे , ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास 
सण साजरा होत आहेत . त्यानिमित्ताने संस्कृतीक कार्यक्रमाचे आयोजन परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील ( ग्रामीण) जिल्हा पोलीस अधिक्षक , 
करण्यात येतात .(४ ) सध्या मराठवाडयात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झालेली आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामीण ) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत केलेल्या 
असुन , महाराष्ट्र शासन यांना दुष्काळ जाहीर करावा या व इतर मागण्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील . 
संदर्भात विविध पक्षाचे कार्यकर्ते हे आंदोलनात्मक कार्यक्रम करीत आहेत . 

___ हा आदेश औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हयाच्या हद्दीपावेतो दिनांक ०७.०९ .२०१५ 
औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हयात कोणताही अनुचित प्रकार घडु नये तसेच चे 00 .00 वाजेपासून ते दिनाक २१ . ०९ . २०१५ च्या २४ . ०० वाजेपर्यत 
कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित राहावी म्हणून पोलीस अधिक्षक अमंलात राहतील . 
ग्रामिण यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक जिविशा / औ/ कावसु -/ ३७ ( १ )( ३ ) २०१५ 

__ हा आदेश दिनांक ०५- ०९ . २०१३ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
२१२८ दिनांक ०५. ०९ .२०१५ अन्वये मुबंई पोलीस अधिनियम १९५१ चे 

पारित करण्यात आलेला आहे . 
कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ ( ३ ) चे लागू करणे बाबत विनंती केली आहे . 

डॉ . निधी पांडेय , 
आणि त्या अर्थी अशा विविध कारणामुळे औरंगाबाद ( ग्रामीण) जिल्हयात 

जिल्हादंडाधिकारी , औरंगाबाद . 
सार्वजनिक शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी औरंगाबाद , ०५ सप्टेंबर २०१५ 
मुबंई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७( १ ) आणि ३७( ३ ) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ .निधि पांडेय , 
जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद असे आदेशीत करीत आहे की , औरंगाबाद 
ग्रामिण जिल्ह्यात शासकिय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ती वेतीरिक्त अन्य 

जिल्हा उपनिबंधक यांजकडून 
कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्यांच्याजवळपास कोणतीही व्यक्ती , 

वाचा :- १. या कार्यालयाचेनिवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्ती आदेश 
१. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , सोटा , 

दिनांक २७.०५.२०१५ . 
तलवारी, भाले, दंडे,बंदुका , रिव्हाल्वर , सुरे , काटया किंवा लाठया किंवा 
शारिरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू 

२ . निवडणुक निर्णय अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी 
जवळ बाळगणार नाही . 

संस्था शिरुर अनंतपाळ यांचे महराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी 

विक्री (विकास व विनियमन) नियम १९६७ चे नियम कृषि 
२. कोणताही क्षार , द्रव्यपदार्थ, दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 

उत्पन्न बाजार समिती शिरुर अनंतपाळ या बाजार समितीचे 
जवळ बाळगणार नाही. 

निवडणूक अधिसूचना दि . २०.०६.२०१५ . 
३ . दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे , किंवा प्रवर्तक किंवा क्षेपनिक उपकरणे 

३ . निवडणुक निर्णय अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक सहकारी 
किंवा निकॉस्टि द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार 

संस्था निलंगा कृषि उत्पन्न बाजार समिती शिरुर अनंतपाळ 
नाही. किंवा वाहून नेता येणार नाही . तसेच क्षेपणास्त्रे सोडवण्याची किंवा 

यांचा निवडणूक अहवाल दि . ०८ .२०१५. अहवाल या 
फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणार नाही किंवा तयार करणार नाही. 

कार्यालयास प्राप्त दि . २०.०८ . २०१५ . 

क्र . २७६३ विकास -२/ कृउबास/शिरुर अनंतपाळ/निवडणूक / क .१४/ २०१५. 
४ . कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणुन बुजून देखाव्याच्या 

ज्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती शिरुर अनंतपाळ या बाजार समितीचे 
उद्देशाने वाद्द वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक किंवा 

संचालक मंडळ निवडणूकीसाठी निवडणुक निर्णय अधिकारी तथा सहाय्यक 
जाहिरपणे असभ्य वर्तन करणार नाहीत . प्रतिमा अथवा प्रते किंवा आकृत्या 
यांचे प्रदर्शन करणार नाही . 

निबंधक सहकारी संस्था , शिरुर अनंतपाळ यांची अधिसूचना दिनांक २० / 

०६/ २०१५ अन्वये निवडणुक कार्यक्रम प्रसिध्द करण्यात आला आहे आणि , 
५ . जाहीरपणे घोषणा देणार नाही, गाणेकिंवा त्यांचे ध्वनीमुळे सार्वजनीक 
शातंता भंग होणार नाही असे ध्वनीपेक्षनही करणार नाही. 

ज्याअर्थी , कृषि उत्पन्न बाजार समिती शिरुर अनंतपाळ या बाजार 

समितीचे संचालक मंडळातील निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे, त्यांनी 
६ . अशा प्राधिकाऱ्यांच्या मते ज्या मुळे सभ्यता अगर नितीमता यास सदर बाजार समितीचेनिवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करुन महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न 
धक्का पोहचेल अशी जिल्हयाची किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) नियम १९६७ चे नियम ८१ अन्वये 
किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृती दिसून येत असेल अशी निकल जाहीर करुन संदर्भिय वाचले अन्वये निम्न स्वाक्षरीताकडे अहवाल 
आवेशपुर्ण भाषणे करु नये . सोंग अगर हावभाव करु नये , आणि अशी सादर केलेला आहे, आणि , 
चित्रे , चिन्हे . फलक किंवा इतर कोणतीही जिनस किंवा वस्तु तयार करु 


२०५० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र १७ सप्टेंबर २०१५ : भाद्रपद २६ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
ज्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती शिरुर अनंतपाळ या बाजार 

त्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती शिरुर अनंतपाळ या बाजार 
समितीचे संचालक मंडळ निवडणूकीमध्ये निवडूण आलेल्या संचालक सदस्याचे 

समितीचे निवडूण आलेल्या संचालक मंडळ सदस्यांची नावे व पत्ता नमूना 
नावे महराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम 

११ क मध्ये खालीलप्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 
१९६३ चे कलम १४ - ४ ब च्या तरतूदीनूसार बाजार समिती निवडणूकीमध्ये 
निवडूण आलेल्या सदस्यांची मतदार संघनिहाय , नाव व पत्ते नमूना क्र . ११ 
- क मध्ये प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे . 


नमुना ११ ( क ) 
महराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) नियम १९६७ नियम ८३ पहा 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती शिरुर अनंतपाळ सन २०१५ - २०१६ ते २०२० - २१ 


निवडणूक निकालपत्र 


अ.क्रं निवडुण आलेल्या सदस्यांची नांव 


निवडुण आलेल्या सदस्यांचा संपुर्ण पत्ता 


ज्या मतदार संघात निवडूण आले आहेत तो मतदार संघ 


माने जयेश विश्वंभरराव 


मु . पो . लक्कडजवळगा ता . शिरुर अनंतपाळ 


पाटील आबासाहेब विश्वंभरराव 


मु . पो .हिसामाबाद , ता . शिरुर अनंतपाळ 


पाटील रामेश्वर मोहनराव 


पाटील प्रकाश बापूराव 
शिंदे अनिल मनोहर 
बामणकर रामकिशन शेषेराव 


मु . पो . अजनी (बू) ता . शिरुर अनंतपाळ 
मु .बाकली पो. अंकूलगा ( राणी) ता. शिरुर अनंतपाळ 
मु . पो . कळमगाव ता . शिरुर अनंतपाळ 


सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) मतदार संघ 
सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) मतदार संघ 
सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण) मतदार संघ 
सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) मतदार संघ 
सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) मतदार संघ 
सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) मतदार संघ 
सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) मतदार संघ 
सहकारी संस्था महिला मतदार संघ 
सहकारी संस्था महिला मतदार संघ 


मु . पो . हालकी ता . शिरुर अनंतपाळ 


माने गणेश अशोक 


मु . पो . हिप्पळगाव , ता . शिरुर अनंतपाळ 


सुर्यवंशी जयश्री जगदिश 


म . पो . तळेगाव दे. ता . शिरुर अनंतपाळ 


बिरादार चंद्रकलाबाई नामदेव 


गूनाले आनंद लक्ष्मण 


सहकारी संस्था संघ इतर मागास वर्ग 


काळे शिवाजी दत्तु 
शिवणे सिध्देश्वर नामदेव 
स्वामी दयानंद विश्वनाथ 


मु . सुमठाणा पो . डिंगोळ , ता . शिरुर अनंतपाळ 
मु . पो . कांबळगा ता . शिरुर अनंतपाळ 
मु .डोंगरगाव पो . हिसामाबाद ता . शिरुर अनंतपाळ 
मु . पो . शिरुर अनंतपाळ ता . शिरुर अनंतपाळ 
मु . पो .उजेड (हिसामाबाद) ता . शिरुर अनंतपाळ 
मु . पो . शिरुर अनंतपाळ ता . शिरुर अनंतपाळ 


सहकारी संस्था (वि . जा ./ भ. ज ) मतदार संघ 
व्यापारी मतदार संघ 


व्यापारी मतदार संघ 


१४ 


बनकर लक्ष्मण दशरथ 


हमाल / मापाडी मतदार संघ 


बी .एल .वांगे 
जिल्हा उपबनिबंधक 
सहकारी संस्था , लातूर 


दि . ३१ ऑगस्ट , २०१५ . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १७ सप्टेंबर २०१५ : भाद्रपद २६ , शके १९३७ 


२०५१ 


उप जिल्हाधिकारी यांजकडून 


पोलीस अधीक्षक यांजकडून 


वाहतुक नियंत्रण व नियमनात्मक आदेश 


विषय :- मौजे माणकेश्वर ता . भूम येथील दर्गाह हजरत सय्यद हुसेन 

बीन तैयबूल कादरी - मेहबुब सुभ्भानी देवस्थानचे मौ . शेकापूर 
येथील इनामी जमिन गट नं . १८७ क्षेत्र ० - ०४ आर गट नं . 
१८८ क्षेत्र १६ - १० आर विरासत मंजूरी बाबत . 


क्र . जिविशा/ ४५७७/ २०१५.- उस्मानाबद जिल्ह्यात दि . १७/०९ / २०१५ ते 
२७.०९ .२०१५ या कालावधीत श्रीगणेश उत्सव व दिनांक २४.०९ .२०१५ रोजी 
( चंद्रदर्शनावर अवंलबुन ) बकरी ईद हे सण साजरे होणार आहे . 


जाहीर प्रगटन 


क्र . २०१५ इनाम - धार्मीक - सीआर ०२ .- याद्वारे असे जाहिर 
करण्यांत येत की , श्रीमती अलहमीद अजीजबी भ्र . अब्दुल गफार रा . 
माणकेश्वर येथील रहिवाशी असून मौजे माणकेश्वर ता . भूम येथील दर्गाह 
हजरत सय्यद हुसेन बीन तैयबूल कादरी - मेहबुब सुभ्भानी देवस्थानची 
पुजारी म्हणुन सेवा पुजा - अर्चा महोत्सव वगैरे करीत होते . त्यांचा मृत्यु 
दिनांक ३/९ / २०१४ रोजी मौ . माणकेश्वर ता . भूम जिल्हा उस्मानाबाद येथे 
झालेला आहे . सदरील देवस्थानाच्या सेवेसाठी खालील प्रमाणे इनामी 
जमिन आहे . 


तरी वरील उत्सव जिल्ह्यात शांततेत पार पडावेत मिरवणुका दरम्यान 
वाहतुकीचेनियंत्रण व नियमन करणे आवश्यक आहे व कोणताही अनुचित 
प्रकार न घडता कयदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी जर तणावाची परिस्थिती 
निर्माण झाली तर त्या परिस्थितीवर तात्काळ मात करता यावी, म्हणुन मी , 
" अभिषेक त्रिमुखे " पोलीस अधीक्षक , उस्मानाबाद महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम १९५१ चे कलम ३६ प्रमाणे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सर्व पोलीस 
उपनिरिक्षक व त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचे अधिकाऱ्यांना दि . १६/ ०९ / २०१५ रोजीचे 
००. ०० ते दि . २८ / ०९ / २०१५ रोजीचे २४. ०० वा.पावेतो खालील प्रमाणे अधिकार 
प्रदान करत आहे . 


अ .क्रं . गांवाचे नाव 


जमिन स . नं . क्षेत्र हे . आर 


आकार रु . पै 


सडकांवरील किंवा सडकेने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील 
लोक रितीने चालावे त्यांनी त्यांची वर्तणुक किंवा वागणुक कशी 
ठेवावी या विषयी निर्देश देणे . 


१ 


मौजे. शेकापूर ता . भूम 


१८७ 


० हे ०४ आर 


० - १४ 


१८८ 


१६ हे १० आर 


४८ - ९८ 


२ . 


अशा कोणत्याही मिरवणुका कोणत्या मार्गाने जाव्यात किंवा कोणत्या 
मार्गाने जावू नयेत ते मार्ग विहीत करणे . 


मयत पुजारी श्रीमती अलहमीद अजीजबी भ्र . अब्दुल गफार यांच्या 
पश्चात विरासत मंजुरीसाठी श्री . सय्यद बुबकर बिन अब्दुल रहेमान रा . 
माणकेश्वर ता . भूम यांनी अर्ज दिला आहे . 


सर्व मिरवणुकीच्या व जमावांचे प्रसंगी व प्रतीमा पुजनाच्या कोणत्या 
सर्व जागाचे आसपास प्रतीमा, पूजनाचे वेळी व कोणत्याही सडकेवरुन 
किंवा सार्वजनीक जागी किंवा लोकांच्या एकत्र जमण्याचे जागी,गर्दी 
होणार असेल किंवा अडथळानिर्माण होण्याची शक्यता असेल 
अशा सर्वठिकाणी अडथळा होवु न देणे. 


सर्व संबंधीताना या जाहिर प्रगटनाद्वारे जाहीर केले जाते की , श्रीमती 
अलहमीद अजीजबी भ्र . अब्दुल गफार खालील प्रमाणे वारस आहेत . 


१ . सय्यद हादी सय्यद जैन 


( मयत ) दिर 


२ . सय्यद अब्दुल रहेमान बिन हादी ( मयत ) पुतण्या 


सर्व रस्त्यावर , नद्याचे घाटावर , सार्वजनिक ठिकाणी , स्नानाचे 
कपडे धुण्याचेठिकाणी , जागेमध्ये बंदोबस्त व सुव्यवस्था राखणे . 
कोणत्याही रस्त्यात सडकेजवळ किंवा सार्वजनिक जागेत किंवा 
जागे जवळ वाद्य वाजविणे आणि शिंगे , कर्कश वाद्य वाजविणे 
यावर नियमन करणे अगर त्यावर नियंत्रण ठेवणे. 


३ . सय्यद बुबकर बिन अब्दुल रहेमान ( नातू ) 


४. अलहमीद महेबुबबी हैर ( नात ) 


सक्षम अधिकाऱ्यांनी मुंबई पोलीस अधिनियमनाच्या कलम ३३,३४ , 
३७ ते ४२, ४५ या कलमान्वये केलेल्या कोणत्याही नियमनात्मक 
आदेशाचे अधीन असलेले व त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे . 


सय्यद बुबकर बिन अब्दुल रहेमान यांचे नांवे विरासत मंजुरीस कोणाचा 
कांही हितसंबंधी वा आक्षेप असल्यास त्यांनी हे जाहीर प्रगटन प्रसिध्द 
झाले पासून ६ आठवडयाचे आंत लेखी पुराव्यासह या कोर्टात सादर 
करावेत . मुदतीनंतर अथवा पुराव्या अभावी आलेल्या आक्षेपाचा विचार केला 
जाणार नाही व विरासत मंजुरीच्या कार्यवाहीचा विचार केला जाईल . 

संतोष राऊत 
उप जिल्हाधिकारी ( अतियात ) 

उस्मानाबाद 
उस्मानाबाद ,- ०४/ ०९ / २०१५ . 


जो कोणी वरील नियमनात्मक आदेशाचे कोणत्याही प्रकारे उल्लघंन 
करेल तर तो मुंबई पोलीस अधिनियम कलम १३४ प्रमाणे शिक्षेस 
पात्र राहिल . 

अभिषेक त्रिमुखे 

पोलीस अधीक्षक , उस्मानाबाद 
उस्मानाबाद , ०९ सप्टेंबर , २०१५ . 


२०५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र १७ सप्टेंबर २०१५ : भाद्रपद २६ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 

२०१५ ते ०५ सप्टेंबर , २०१५ या (०४ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 

नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम ५० नुसार (रजेपुढील 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 

दिनांक ०६ सप्टेंबर , २०१५ या एक दिवसांच्या सुटटीच्या फायद्यासह ) 

मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
पहा :- १. श्री . श . अ . अ . र . औटी , जिल्हा न्यायाधीश -३ , उस्मानाबाद 

पासून ते दिनांक ७ सप्टेंबर, २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
यांचे पत्र जा . क ८४००/ २०१५, दिनांक ०१ सप्टेंबर , २०१५ रोजी 

सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 
सादर केलेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . र . भा . हनवते , हे दिवाणी न्यायाधीश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 

क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, लोहारा म्हणून काम पहतील . 
करितात - 

जर श्री . र . भा . हनवते , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
आदेश 

न्यायाधीश क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, लोहारा म्हणून कार्यरत 

राहिले असते . 
क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ ६९०९ / २०१५.- श्री . श . अ . अ . र . औटी , जिल्हा 
न्यायाधीश- ३ , उस्मानाबाद यांची दिनांक ०३ सप्टेंबर , २०१५ ते ०५ सप्टेंबर , 
२०१५ या ( ०३) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १९८१, मधील नियम ५० नुसार (रजेपुढील दिनांक ०६ सप्टेंबर , श्री . र . भा . हनवते , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी 
२०१५ या एक दिवसांच्या सुटटीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून , प्रथम वर्ग, लोहारा यांच्या सदरील रजेच्या/ सुटटीच्या कालावधीत त्यांच्या 
दिनांक ०२ सप्टेंबर , २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ७ न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . चं . प्र . काशिद , सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
सप्टेंबर , २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 
परवानगी देण्यात येते . 

सौ . प्रा . प्र. कुलकर्णी, 

प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . श . अ . अ . र . औटी , जिल्हा न्यायाधीश 
३ , उस्मानाबाद म्हणून काम पहतील . 

उस्मानाबाद :- ०२ सप्टेंबर , २०१५ . 


दोन 


जर श्री . श . अ. अ . र . औटी , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
जिल्हा न्यायाधीश-३ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले 


| 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडुन 


दोन 


पहा :- १. जिल्हा न्यायालय आदेश जा .क्र . ६६९७/१५, दि . २६ ,०८ .२०१५ . 


श्री . श. अ . अ . र . औटी , जिल्हा न्यायाधीश -३ , उस्मानाबाद यांच्या 
सदरील सुटटीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . रा . 
ना . रोकडे, जिल्हा न्यायाधीश - ४ , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो. 

सौ .प्रा .प्र.कुलकर्णी, 

प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 
उस्मानाबाद :- ०२ सप्टेंबर , २०१५ . 


२ . श्री .. स . बु . गणपा , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , 

उमरगा यांचे पत्र जा . क २४१६/ १५ , दिनांक २९ ऑगस्ट , 
२०१५ अन्वये प्राप्त झालेला विनंती अर्ज . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 


पहा :- १ . श्री . र . भा . हनवते ,दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , लोहारा यांचे 

पत्र जा . क ४४७/ २०१५, दिनांक ०२ सप्टेंबर , २०१५ अन्वये प्राप्त 
झालेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ६८३६/ २०१५ .- श्री .. स . बु.गणपा , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, उमरगा यांची यांची 
संदर्भीय आदेश नं . १ अन्वये दिनांक २७ ऑगस्ट , २०१५ ते २९ ऑगस्ट , 
२०१५ या ( ०३) तीन दिवसांची मंजूर करण्यांत आलेल्या अर्जित रजेपैकी 
दिनांक २७ ऑगस्ट , २०१५ या (०१ ) दिवसाची अर्जित रजा त्यांच्या विनंती 
अर्जावरुन या आदेशान्वये रद्द करण्यांत येते . 

श . इ . पठाण . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


आदेश 


उस्मानाबाद :- २९ ऑगस्ट , २०१५. 


क्र . काव्यवि/(प्रशा)/६९१०/२०१५.- श्री . र. भा . हनवते ,दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, लोहारा यांची दिनांक ०२ सप्टेंबर , 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र १७ सप्टेंबर २०१५ : भाद्रपद २६ , शके १९३७ 

२०५३ 
३. अधिक्षक (प्रशासन विभाग) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 

रजेच्या अनुज्ञेयते बाबतचा अहवाल . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 

आदेश 
पहा :- १ . श्रीमती. स्वा . दि . अवसेकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क ५६४६ / १५ , दिनांक 

क्र . काव्यवि / ( प्रशा) /३१०६/ २०१५. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
२७ ऑगस्ट , २०१५ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील हे श्री . क . ई . खान , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व 
अर्जित रजेचा अर्ज. 

न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग अहमदपूर यांची दिनांक ०४/ ०९ / १५ व ०५/ ०९ / 

२०१५ या ( ०२ ) दिवसाची अर्जित रजा रजेच्या पुढे दिनांक ६ .९. २०१५ रोजी 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 

रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच 
करितात - 

त्यांना दिनांक ०३.०९ . २०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 

०७.०९ .२०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 
आदेश 

सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्री . क . ई . खान , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


क्र . काव्यवि/(प्रशा)/ ६८०४/ २०१५.- श्रीमती. स्वा .दि . अवसेकर , ४ 
थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, 
उस्मानाबाद यांची दिनांक २९ व ३० ऑगस्ट , २०१५ या (०२) दोन 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१, मधील 
नियम ५० नुसार मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक २८ ऑगस्ट , २०१५ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनतंर पासून ते दिनांक ३१ ऑगस्ट , २०१५ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते. 


श्री . क . ई . खान , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ३रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , 
अहमदपूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती. स्वा . दि . अवसेकर, ह्या ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहातील . 


श्री . क . ई. खान ,यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २९ जुलै , २०१५ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे राहील . 

व्ही . डी . डोंगरे , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 
लातूर , ४ सप्टेंबर , २०१५ . 


जर श्रीमती. स्वा . दि . अवसेकर , हया सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
ते ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


१२ 


दोन 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा - १ . जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . ३०१/ १५ , दि . २१,०७.२०१५ . 


श्रीमती . स्वा .दि . अवसेकर, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, व 
न्यायदंडाधिकारी प्र. वर्ग, उस्मानाबाद यांच्या सदरील रजेच्या / कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . ना . चं. बोरफळकर , ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र. वर्ग, उस्मानाबाद यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो. 

श . इ . पठाण . 

प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 
उस्मानाबाद :- २८ ऑगस्ट , २०१५ . 


२ . श्री . जी . जी . वायाळ, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 

स्तर , लातूर यांचा दिनाक ०७/ ०९/ १५ व ०९ / ०९/ २०१५ 
पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा 
विनंती अर्ज. 


३ . अधिक्षक (प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर 

यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


११ 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा - १ . जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . ३०१/ १५ , दि . २१ ,०७. २०१५ . 


२ . श्री . क . ई . खान , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

अहमदपूर यांचा दिनाक ०४/ ०९ / १५ व ०५/ ०९ / २०१५ या ( ०२ ) 
दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


क्र . काव्यवि / ( प्रशा ) / ३११६/ २०१५ . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 
हे श्री . जी . जी . वायाळ , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर, लातूर यांची 
दिनांक ०७/ ०९ / १५ व ०९ / ०९ / २०१५ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा, 
रजेच्या मागे दिनांक ६.९. २०१५ रोजी रविवार निमित्त सुट्टी असल्यामुळे 
सुट्टीचे लाभासह मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना दिनांक ०५ .०९ .२०१५ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १०.०९. २०१५ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


२०५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १७ सप्टेंबर २०१५ : भाद्रपद २६, शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
श्री . जी . जी . वायाळ , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 

१४ 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
श्री . जी . जी . वायाळ , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांचीनियुक्ती २ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , व लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पहा - १ .जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक काव्यवि (प्रशा) ३०५८ / 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

२०१५, 

दिनांक ३१ ऑगस्ट , २०१५ . 


२ .जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दि . 
२१ .०७.२०१५ . 


श्री . जी . जी . वायाळ, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ जुलै २०१५ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे राहील . 

व्ही . डी . डोंगरे , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 
लातूर , ०५ सप्टेबर , २०१५. 


३. श्री . ए . आर. सोनी ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 

लातूर यांची दिनाक ४.९ . २०१५ व ५.९ .२०१५ या ( ०२ ) 
दिवसाची 

वाढीव अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


१३ 


४ . अधिक्षक (प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा - १. जिल्हा न्यायालय आदेश जा .क्र . ३०१/ १५, दि . २१,०७. २०१५ . 

२ . श्री . एन. आर. मनगिरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 

स्तर, अहमदपूर यांचा दिनाक ३१ . ०८ .२०१५ ते ०२. ०९ , 
२०१५ 

पर्यंतची( ०३ ) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती 


आदेश 


अर्ज. 


क्र . काव्यवि / ( प्रशा) / ३१५७/ २०१५. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
लातूर हे श्री. ए. आर . सोनी ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
लातूर यांच्या दिनांक ४ .९.२०१५ व ५.९.२०१५ या ( ०२) दिवसाच्या 
उपभोगलेल्या वाढीव अर्जित वाढीव रजेस कार्योत्तर मंजूरी देत आहेत . 
तसेच त्यांना सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
आली होती . 


३ . अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

___ आदेश 
क्र . काव्यवि । ( प्रशा ) / ३११७/ २०१५ . प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश , लातूर हे श्री . एन. आर . मनगिरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग अहमदपूर यांच्या दिनांक 
३१. ०८ . २०१५ ते ०२.०९ . २०१५ पर्यंतच्या (०३ ) दिवसाच्या उपभोगलेल्या 
अर्जित रजेस कार्योत्तर मंजूरी देत आहेत . तसेच त्यांना सदरील कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात आली होती . 


श्री . ए. आर. सोनी हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्री . ए. आर . सोनी हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ३रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती. 


श्री . एन. आर . मनगिरे, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्री . एन . आर. मनगिरे हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , 
अहमदपूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात 
आली होती . 


श्री.ए. आर. सोनी यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ जुलै , २०१५ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे राहील . 

व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर . 


लातूर , ०८ सप्टेंबर , २०१५ 


श्री . एन . आर . मनगिरे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ जुलै , २०१५ 
च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 

व्ही . डी . डोंगरे , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 
लातूर , ०५ सप्टेंबर , २०१५ 


गांव 


औरंगाबाद विभाग ___ महाराष्ट्र शासन राजपत्र १७ सप्टेंबर २०१५ : भाद्रपद २६ , शके १९३७ २०५५ 
१५ 

परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 

केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यासविशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन 
( कलम ११( १ ) नुसार अधिसूचना ) 

अशा मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईलः 
क्रमांक प्र . अ ./ भुस / कावि . १९ / १५ 

परंतू , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे 
मौ . कौसडी ता . जिंतूर जि . परभणी येथील निम्न दुधना प्रकल्प डावा 

बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
कालव्यावरील वितरिका क्र . ५४ साठी भुसंपादनासाठी . 

क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम ( ५ ) 
ज्याअर्थी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना 
मिळवण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 

उचित भरपाई मिळण्याचा पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) परंतूकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या 

( यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 

नियम -१० च्या उप नियम ( ३ ) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या 
विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र . क .७७/ अ- २, दिनांक १९ जानेवारी 

अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
२०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना " असा करण्यात 

देखील घोषित करण्यात येत आहे . 
आला आहे ) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( छ ) 
कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 

अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमा खालील 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्हयातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या 

जिल्हाधियऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन परभणी 
क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी 

जिल्हाधिकारी कार्यालय , परभणी यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईलः 

अनुसूची एक - जमिनीचे वर्णन 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसचनेनसार समचित शासन असलेल्या , निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालव्यावरील वितरिका क्र . ५४ साठी भूसंपादन 
परभणी जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 

गट नंबर जमिनीचे अंदाजे क्षेत्र 
“ उक्त जमिन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 

हे . आर . 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला मौ . कौसडी 
आहे ) आवश्यक आहे . अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ता . जिंतूर 

२३६ 

१ . ०३ 
असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची जि . परभणी एकुण हे . १ . ०३ आर 
दोनमध्ये दिलेले आहे . आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या 
पोट कलम ( १ ) च्या तरतूदींन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते 

अनुसूची- दोन 
की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
शक्यता आहे . 

प्रकल्पाचे नाव- निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालव्यावरील वितरिका क्र . ५४ 
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भुमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे 

साठी भुसंपादन 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 

प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन - निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा करण्यासाठी 
तीन मध्ये दिलेली आहेत (विस्थान होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये 

सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ . 
कारणे नमूद करावीत ): 

समाजाला मिळणारे लाभ - शेतीपिकासाठी पाणी , जनावरांना पाणी व 
आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणामनिर्धारण सारांश या सोबत ईतर सार्वजनिक हितार्थ. 
जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे , 
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन 

अनुसूची- तीन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 

बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापनाची 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे , (नियुक्ती करणे 

आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 
आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) 

अनुसूची - चार 
त्याअर्थी आता , असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 

प्रभाव निर्धारण सारांश . 
प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा 
उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


१६ 


२०५६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र १७ सप्टेंबर २०१५ : भाद्रपद २६, शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना पोट कलम ( १) च्या तरतूदींन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते 
क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र . क्र .३/ अ-२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम- की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतूदी लागू करण्यापासून शक्यता आहे . 
सुट देण्यात आलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भुमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे 

विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
अनुसूची - पाच 

तीन मध्ये दिलेली आहेत (विस्थान होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये 

कारणे नमूद करावीत ) : 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम - 
प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे , 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन 
( क ) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
___ अधिसूचनेचा तपशील - निरंक 

यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे , (नियुक्ती करणे 

आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) 
टिप - उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन परभणी 

त्याअर्थी आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , परभणी यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
दिनांक २८ /०८/ २०१५ 

अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
ठिकाण - परभणी . 

चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा 
सही/ 

अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
( राहुल रंजन महिवाल ) 

कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 
जिल्हाधिकारी परभणी तथा समुचित शासन 

परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 

मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 
( कलम ११ (१) नुसार अधिसूचना ) 

परंतू , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे 

बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्रमांक प्र. अ./ भुस/ कावि . २०/ २०१५ 

क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 
मौ . मारवाडी ता .जिंतूर जि . परभणी येथील निम्न दुधना प्रकल्प डावा 

__ तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट कलम ( ५ ) 
कालव्यावरील वितरिका क्र . ५२ साठी भुसंपादन . 

अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना 
ज्याअर्थी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई उचित भरपाई मिळण्याचा पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ 
मिळवण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ( यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतूकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या नियम-१० च्या उप नियम ( ३) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या 
अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र . क .७७ / अ-२ , दिनांक १९ जानेवारी देखील घोषित करण्यात येत आहे . 
२०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( छ ) 
आला आहे ) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 

अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील 
कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 

जिल्हाधियऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन परभणी 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्हयातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या 

जिल्हाधिकारी कार्यालय , परभणी यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 
क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 

अनुसूची एक - जमिनीचे वर्णन 
येईल : 

निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालव्यावरील वितरिका क्र . ५२ साठी भुसंपादन 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 

गट नंबर जमिनीचे अंदाजे क्षेत्र 
परभणी जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 

हे . आर . 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढेजिचा निर्देश मौ . मारवाडी 
" उक्त जमिन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ता . जिंतूर 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला जि . परभणी 

एकुण हे .१ .१६ आर 
आहे ) आवश्यक आहे . अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे . आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या 


गांव 


२६ 


१ . १६ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र १७ सप्टेंबर २०१५ : भाद्रपद २६ , शके १९३७ 

२०५७ 
अनुसूची- दोन 

२०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

आला आहे ) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 

कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रकल्पाचे नाव- निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालव्यावरील वितरिका क्र . ५२ । । प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्हयातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या 
साठी भुसंपादन 

क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी 
प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन - निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा करण्यासाठी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ . 

येईल : 
समाजाला मिळणारे लाभ - शेतीपिकासाठी पाणी , जनावरांना पाणी व ईतर ___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
सार्वजनिक हितार्थ . 

परभणी जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 

मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
अनुसूची- तीन 

" उक्त जमिन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापनाची ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे ) 
आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक 

आवश्यक आहे . अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 

वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये 
अनुसूची - चार 

दिलेले आहे . आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट कलम 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( १ ) च्या तरतूदींन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
प्रभावनिर्धारण सारांश 

आहे . 
दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भुमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे 
क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५/ प्र .क्र . ३/ अ- २ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतूदी लागू करण्यापासून 

तीन मध्ये दिलेली आहेत ( विस्थान होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये 
सुट देण्यात आलेली आहे . 

कारणे नमूद करावीत ): 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत 
अनुसूची - पाच 

जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे , 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम - यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे , (नियुक्ती करणे 
प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक 

त्याअर्थी आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त 
( क ) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
त्या अधिसूचनेचा तपशील - निरंक 

अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 

चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा 
टिप - उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन परभणी 

अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , परभणी यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

कोणताही भारनिर्माण करणार नाही . 
दिनांक २८/ ०८ / २०१५ 

परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , 
ठिकाण - परभणी . 

जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
सही/ 

मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 
( राहुल रंजन महिवाल ) 

परंतू , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे 
जिल्हाधिकारी परभणी तथा समुचित शासन 

बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 

क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 
१७ 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम- ११ च्या पोट कलम ( ५ ) 
( कलम ११( १ ) नुसार अधिसूचना ) 

अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना 
क्रमांक प्र . अ ./ भुस / कावि . ५/ २०१५ 

उचित भरपाई मिळण्याचा पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ 
मौ . कौसडी ता . जिंतूर जि . परभणी येथील निम्न दुधना प्रकल्प डावा 

( यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
कालव्यासाठी भुसंपादनासाठी . 

नियम-१० च्या उप नियम ( ३ ) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या 
ज्याअर्थी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
मिळवण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 

देखील घोषित करण्यात येत आहे . 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) परंतूकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम- ३ च्या खंड ( छ ) 
अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 

अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील 
विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र . क . ७७/ अ- २ , दिनांक १९ जानेवारी 


मालकास 


२०५८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र १७ सप्टेंबर २०१५ : भाद्रपद २६, शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
जिल्हाधिऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन परभणी 

१८ 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , परभणी यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

( कलम ११( १) नुसार अधिसूचना) 
अनुसूची एक - जमिनीचे वर्णन 

क्रमांक प्र . अ ./ भुस / कावि . १/ २०१५ 
निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालव्यासाठी भुसंपादनासाठी 

मौ . निपाणी टाकळी ता. सेलू जि . परभणी येथील निम्न दुधना प्रकल्प 
गांव गट नंबर जमिनीचे अंदाजे क्षेत्र 

उजवा कालव्यावरील बांधकामासाठी भुसंपादन . 

हे . आर . 
मौ . कौसडी 

० . २१ 
१५४/ २ 

ज्याअर्थी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
ता . जिंतूर 

१५४/ ३ ० .२५ 

मिळवण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
जि . परभणी एकुण हे .० .४६ आर 

३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतूकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या 

अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
अनुसूची- दोन 

विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४ /प्र . क .७७/ अ- २, दिनांक १९ जानेवारी 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

२०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 

आला आहे ) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकल्पाचे नाव - निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा करण्यासाठी भुसंपादन 

कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन - निम्न दुधना प्रकल्प डावा कालवा करण्यासाठी 

प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्हयातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या 
सार्वजनिक कामाचेप्रयोजनार्थ. 

क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी 
समाजाला मिळणारे लाभ - शेतीपिकासाठी पाणी, जनावरांना पाणी व 

हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
ईतर सार्वजनिक हितार्थ. 

येईल : 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
अनुसूची- तीन 

परभणी जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापनाची मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढेजिचा निर्देश 
आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक 

“ उक्त जमिन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 

( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला 
अनुसूची - चार 

आहे ) आवश्यक आहे . अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक दोनमध्ये दिलेले आहे . आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या 
प्रभावनिर्धारण सारांश 

पोट कलम ( १ ) च्या तरतूदींन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते 
दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५ / प्र. क्र .३/ अ-२ , नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम शक्यता आहे . 
१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतूदी लागू करण्यापासून 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भुमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे 
सुट देण्यात आलेली आहे . 

विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
अनुसूची - पाच 

तीन मध्ये दिलेली आहेत (विस्थान होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये 

कारणे नमूद करावीत ) : 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम - 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत 
प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे , 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन 
( क ) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
त्या अधिसूचनेचा तपशील - निरंक 

यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे , (नियुक्ती करणे 

आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) 
टिप - उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन परभणी 

त्याअर्थी आता , असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , परभणी यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, 
दिनांक २४/०८ / २०१५ 

ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
ठिकाण - परभणी. 

प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त 

जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा 
( राहुल रंजन महिवाल ) 

उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 
जिल्हाधिकारी परभणी तथा समुचित शासन 

परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , 


M 


रण्या 


सही/ 


सही/ 


१९ 


२२ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र १७ सप्टेंबर २०१५ : भाद्रपद २६ , शके १९३७ 

२०५९ 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईलः 

अनुसूची - पाच 
परंतू , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे 
बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम - 
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम ( ५ ) 

प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना 

( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक 
उचित भरपाई मिळण्याचा पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ 

( क ) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
( यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 

__ त्या अधिसूचनेचा तपशील - निरंक 
नियम- १० च्या उप नियम ( ३ ) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या 
अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 

टिप - उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन परभणी 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

जिल्हाधिकारी कार्यालय , परभणी यांचेकार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( छ ) 

दिनांक ३१/ ०८ / २०१५ 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील 

ठिकाण - परभणी . 
जिल्हाधिऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन परभणी 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , परभणी यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

( राहुल रंजन महिवाल ) 

जिल्हाधिकारी परभणी तथा समुचित शासन 
अनुसूची एक - जमिनीचे वर्णन 
निम्न दुधना प्रकल्प उजवा कालव्यावरील बांधकामासाठी भुसंपादन 
गांव गट नंबर जमिनीचे अंदाजे क्षेत्र 

( कलम ११ ( १ ) नुसार अधिसूचना ) 
हे . आर . 
मौ . निपाणी टाकळी 

क्रमांक प्र . अ ./ भुस / कावि . २७/ २०१० 
ता . सेलू 

२ . ७९ 

मौ . बोर्डा ता . गंगाखेड जि . परभणी येथील पाझर तलाव क्र . २ चे 
जि . परभणी 

एकुण हे . २ . ७९ आर 

भुसंपादनासाठी . 
अनुसूची- दोन 

ज्याअर्थी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

मिळवण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 

३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतूकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्रकल्पाचे नाव- निम्न दुधना प्रकल्प उजवा कालव्यावरील बांधकामासाठी 

अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
भुसंपादन 

विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४/ प्र . क .७७/ अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी 
प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन - निम्न दुधना प्रकल्प उजवा कालवा करण्यासाठी 

२०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ . 

आला आहे ) याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
समाजाला मिळणारे लाभ - शेतीपिकासाठी पाणी , जनावरांना पाणी व 

कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
ईतर सार्वजनिक हितार्थ . 

प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्हयातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या 
क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी 

हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात 
अनुसूची- तीन 

येईल : 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापनाची 
आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 

परभणी जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
अनुसूची - चार 

मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

“ उक्त जमिन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 

( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक आहे ) आवश्यक आहे . अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
प्रभाव निर्धारण सारांश 

असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना दोनमध्ये दिलेले आहे . आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या 
क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र .क्र .३/ अ- २, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम पोट कलम ( १ ) च्या तरतूदींन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते 
१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतूदी लागू करण्यापासून की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
सुट देण्यात आलेली आहे . 

शक्यता आहे . 


२०६० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र १७ सप्टेंबर २०१५ : भाद्रपद २६ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भुमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे 

अनुसूची- दोन 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
तीन मध्ये दिलेली आहेत (विस्थान होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये 
कारणे नमूद करावीत) : 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत प्रकल्पाचे नाव- रोहयो अंतर्गत पाझर तलाव क्र . २ करण्यासाठी भुसंपादन 
जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे , 

प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन - पाझर तलाव क्र . २ करण्यासाठी सार्वजनिक 
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन कामाचेप्रयोजनार्थ . 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 

समाजाला मिळणारे लाभ - शेतीपिकासाठी पाणी , जनावरांना पाणी व 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे , (नियुक्ती करणे 

ईतर सार्वजनिक हितार्थ. 
आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) 

त्याअर्थी आता , असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, 

अनुसूची- तीन 
ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापनाची 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा 
उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक 
परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , 

अनुसूची - चार 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
परंतू , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे प्रभावनिर्धारण सारांश 
बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 

दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र . क्र . ३/ अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम 
तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम ( ५ ) १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतूदी लागू करण्यापासून 
अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना सुट देण्यात आलेली आहे . 
उचित भरपाई मिळण्याचा पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ 
( यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम- १० च्या उप नियम ( ३ ) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या 

अनुसूची - पाच 
अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( छ ) 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील ( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम - 
जिल्हाधिऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन परभणी प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , परभणी यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक 

( क ) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
अनुसूची एक - जमिनीचे वर्णन 

त्या अधिसूचनेचा तपशील - निरंक 
पाझर तलाव क्र . २ साठी भुसंपादन 


गांव 


गट नंबर 


जमिनीचे अंदाजे क्षेत्र 

हे . आर . 


टिप - उक्त जमीनीच्या आराखडयाचे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन परभणी 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , परभणी यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


मौ . बोर्डा 
ता . गंगाखेड 
जि . परभणी 


२१३ 


दिनांक २४ /०८/ २०१५ 


२१६ 


२२० 


० .२७ 
१ .७१ 
० . ३५ 
० . १७ 

० . २५ 
हे .२ .७५ आर 


२२९ 


ठिकाण - परभणी . 

सही/ 
( राहुल रंजन महिवाल ) 
जिल्हाधिकारी परभणी तथा समुचित शासन 


२३१ 
एकुण 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र १७ सप्टेंबर २०१५ : भाद्रपद २६ , शके १९३७ २०६१ 
पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकाना प्रसिध्द झाली आहे . 

शुक्रवार , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ : भाद्रपद २० , शके १९३७ 


२० 


به 


م 


२ . अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांच्या मागासप्रवर्ग यासाठी 

राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
परिशिष्ट ६ ब 

अ . अनुसूचित जाती 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांचे कडून 

ब . अनुसूचित जमाती 
मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचे कडील आदेश क्रमांक 
रानिआ/ नप - २०१५/ प्र .क्र .- ०९ / का - ६ दिनांक ०३ ऑगस्ट २०१५ , आयुक्त क . नागरिकांचा मागासवर्ग 
तथा प्रादेशिक संचालक, नगरपरिषद प्रशासन औरंगाबाद विभाग यांचे 
आदेश जा .क्र . २०१५/ सा .प्र./कक्ष- ४/ नपप्र / आस्था - २/ कावि , दि . २९ /०५/ 

३ . स्त्रीयांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांच्या मागास 
२०१५ अन्वये व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक 

प्रवर्गांच्या स्त्रीयासाठी राखुन ठेवावयाच्या जागा धरुन ) - 
नगरी , अधिनियम १९६५ ( १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४० ) 
( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केला) चे कलम १०, पोटकलम 
( १) खाली औरंगाबाद जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या 

४. उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २( अ), (ब) व ( क) येथील 

जागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांच्या 
अधिसुचित दर्शविल्याप्रमाणे सोयगांव नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात 

मागास प्रवर्गाचया 

स्त्रीयांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची 
विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित 

संख्या खालील प्रमाणे राहील . 
करण्याचे आणि ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती , 
नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते 

अ . अनुसूचित जाती 
प्रभाग आणि त्याचप्रमाणेस्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती 
नागरिकांचा मागास वर्गाच्या स्त्रीयांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते 

___ ब . अनुसूचित जमाती 
प्रभाग दर्शविणारा जा .क्र .२०१५/ नपाप्र/निवडणूक / सोयगांव / कावी-दि २४/ 
०८ / २०१५ च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती क . नागरिकांचा मागासवर्ग 
व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ ( १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्र . ४० ) चे कलम १०( १ ) च्या परंतूकामध्ये निश्चित केलेल्या पध्दतीमध्ये 

५. स्त्रीयांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची 
उक्त नगरपंचायत क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात 

__ संख्या 

( अनुक्र . ३ समोर नमुद केलेल्या जागा वजा अ. क्र 
आला होता . त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींच सर्वंकश विचार करुन 

४ समोरील जागा ) - ३ 
मी औरंगाबाद जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमांच्या कलम १० , 
पोट कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 
निम्नोक्त आदेश देत आहे . 

त्याअर्थी आता मा . राज्य निवडणूक आयुक्त महाराष्ट्र याचे कडील 

आदेश क्रमांक रानिआ /नप -२०१५/ प्र.क्र .-०९/ का -६ दिनांक०३ ऑगस्ट 
आदेशाचा मसुदा 

२०१५ मा विभागीय आयुक्त यांचे आदेश क्र . २०१५/ नपाप्र / आस्था - २/ 
ज्याआर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी 

डिजेएमएस/ क्र . दि . ०७.०९. २०१५ व महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगरपंचायती 
अधिनियम १९६५ ( १९६५ महाराष्ट्र अधिनयम क्र . ४० ) च्या कलम ९ , 

व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १० पोटकलम ( १ ) 
पोटकलम ( २) अन्वये मा . आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगर 

अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी निधी पांडेय , 
परिषद प्रशासन औरंगाबाद विभाग औरंगाबद यांनी जा .क्र . २०१५ / 

औरंगाबाद जिल्ह्याची जिल्हाधीकारी याद्वारे उक्त नगर पंचायत क्षेत्र 
सा . प्र ./ कक्ष- ४/ नपप्र / आस्था - २/ कावि- दिनाक २९ / ०५ / २०१५ च्या 

जितक्या प्रभागात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित 
आदेशान्वये त्यांनी सोयगांव नगरपंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्या 

करत असून ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
प्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या अनुसूचित जमाती , नागरिकांच्या 

जमाती , नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व स्त्रीयांसाठी ( अनुसूचित जाती, 
मागासवर्ग यासाठी जागा राखुन ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचे 

___ अनुसूचित जमाती, नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रीयांसह) जागा राखुन 
प्रमाणे स्त्रिंयासाठी ( अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती नागरिकांच्या 

ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
मागास प्रवर्गाच्या स्त्रिंयासाठी ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केल्या 

या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढित सार्वत्रिक निवडणूकीच्या 
आहेत . 

प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 
१ . निवडावयाच्या सभासदांची संख्या - १७ 


२०६२ 


भाग १ - पुरवणी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १७ सप्टेंबर २०१५ : भाद्रपद २६, शके १९३७ 

अनूसची 


प्रभाग 
क्रमांक 


प्रभागाचे नाव 
असल्यास 


प्रभागाची 
व्याप्ती 


प्रभागाच्या 
सीमा 


आरक्षणाची स्थिती किती जागा कोणत्या 
प्रवर्गासाठी जसे अनु . जाती/ अनु . जमाती/ 
नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी व स्त्रियांसाठी 
( अनु . जाती / अनु जमाती / नागरीकांच्या 
मागासवर्गस्त्रियांसाठी धरुन 


भवानी पूरा 


सर्वसाधारण 


उत्तर - शेर्दुनी 
कडे जाणारा रस्ता 
हे मोहनदर नाल्या पर्यंत 


पूर्व - मोहनदर नाल्याचा 
पश्चिमेकडील भाग 


दक्षिण - मोहनदर नाला 
ते पश्चिमेकडील बसथांबा 
पर्यंत 


पश्चिम - सोना नदी 


सर्वसाधरण 


भवानी पूरा 
वरची गल्ली 


उत्तर - मोहनदर नाला ते 
पश्चिमेकडे बस थांबा पर्यंत 


पूर्व - मोहनदर नाला 


दक्षिण - कृषि उत्पन्न बाजार 
समिती शेत जमिन ते मोहनदर 
नाल्यापर्यंत . 


पश्चिम - कडुबा बागुल यांचे घर ते 
गजानन भिका महाले यांच्या घरा पर्यत 


अनुसूचित जमाती स्त्री 


जुना बाजार 
चौक 


उत्तर - खंडेराव मंदीर ते गणेश 
दगडू चौधरी यांच्या घरा पर्यंत 


पूर्व - मधुकर काळे ते खंडेराव मंदिरा 
पर्यंत 


दक्षिण - संतोष गाजरे यांच्या घरा 
पासुन ते भिका त्रिंबक पाटील यांच्या 
घरा पर्यंत 


पश्चिम - सोना नदी 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १७ सप्टेंबर २०१५ : भाद्रपद २६ , शके १९३७ 


२०६३ 


आंबेडकर 


अनुसूचित जाती स्त्री 


उत्तर - शिवाजी चौधरी यांचे 
घर ते पश्चिमेकडे आमखेडा पुलापर्यंत 


नगर 


पूर्व - महाराष्ट्र बँक चौक ते 
शिवाजी चौधरी यांचे घरापर्यंत 


दक्षिण - महाराष्ट्र बँक चौक ते दिगंबर 
चौधरी यांच्या घरा पर्यंत 


पश्चिम - सोना नदी 


सर्वसाधारण 


बंबक 
नगर 


उत्तर - कृषी उत्पन्न बाजार 
समिती ते मोहनदर नाल्यापर्यंत 


पूर्व - मोहनदर नाला 


दक्षिण - गंगाधर सोहनी ते 
मोहनदर नाला 


पश्चिम - गंगाधर सोहनी ते शिंदे सर 
यांच्या घरापर्यंत . 


लेंडी पुरा 


सर्व साधारण 


उत्तर - जुनी ग्रामपंचायत ते 
पोलीस स्टेशन पर्यंत 


पूर्व - जुनी ग्रामपंचायत ते शांताराम 
तेली यांच्या घरापर्यंत 


दक्षिण - शांताराम तेली ते रमेश इंगळे 
यांच्या घरा पर्यंत 


पश्चिम - रमेश इंगळे यांच्या घरा पासुन 
ते पोलीस स्टेशन पर्यंत 


लेंडी पुरा 


उत्तर - कैलास काळे यांच्या घरा पासुन ते मागरीकांचा मागसवर्ग 
श्रीराम गव्हांडे यांच्या घरापर्यंत . 

स्त्री 


पूर्व - कैलास काळे यांचे घर ते 
योगेश पाटील यांच्या घरापर्यंत . 


दक्षिण - योगेश पाटील यांच्या घरापासुन 
ते विष्णू दुसाणे यांच्या घरापर्यंत . 


पश्चिम - विष्णू दुसाणे यांचे घरापासुन ते 
दिगंबर चौधरी यांचे घरापर्यंत 


८ . | 


८ 


नागरीकाचा मागासवर्ग 


मानकर 
गल्ली 


उत्तर - भागवत चौधरी ते 
सोना नदी पर्यंत 


२०६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १७ सप्टेंबर २०१५ : भाद्रपद २६, शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


पुर्व- भागवत चौधरी ते देविसिंग हजारी यांच्या 
घरापर्यंत 


दक्षिण - देविसिंग हजारी ते सोना नदी 


पश्चिम - सोना नदी 


सर्व साधारण स्त्री 


श्रीराम मंदीर 
परिसर 


उत्तर - देवडी पासुन ते 
श्रीराम मंदीरा पर्यंत 


पूर्व - देवडी ते वाल्मीक मंदीर 
पर्यंत 


दक्षिण - सीताराम जंजाळ ते 
हजारी यांच्या घरा पर्यंत 


पश्चिम - देवीसिंग हजारी ते 
काशीनाथ सोनार यांच्या घरापर्यंत 


१० . 


| 


१० 


अनुसूचित जमाती स्त्री 


दत्त मंदीर 
परिसर 


उत्तर - शाम मेडीकल ते 
सोना नदी पर्यंत 


पूर्व - श्याम मेडीकल ते शिवाजी 
मीसाळ यांच्या घरापर्यंत 


दक्षिण - शिवाजी मीसाळ ते 
भगवान शिनकर यांचे घर 


पश्चिम - सोना नदी 


११. 


। 


११ 


। 


सर्व साधारण स्त्री 


महादेव मदीर 
नारळी बाग परिसर 


उत्तर - अशोक बावस्कर यांचे 
घर ते सारंग यांच्या गिरणी पर्यंत 


पूर्व - श्रावण सेठ ते अशोक 
बावस्कर यांच्या घरा पर्यंत 


दक्षिण - श्रावण सेठ ते गणेश आगे 
यांचे घरा पर्यंत 


पश्चिम - गणेश आगे यांचे 
घर ते सारंग गिरणी पर्यंत 


१२. | 


१२ 


। 


नागरिकांचा मागासवर्ग स्त्री 


नारळी बाग 
परिसर 


उत्तर - श्रावण सेठ ते सोनार 
यांच्या घरा पर्यंत 


पूर्व - विकास डॉक्टर यांचे 
घर ते सोनी टेलर्स यांच्या घरापर्यंत 


औरंगाबाद विभाग 


२०६५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १७ सप्टेंबर २०१५ : भाद्रपद २६ , शके १९३७ 

दक्षिण - विकास डॉक्टर ते दत्तू सोनवणे 
यांच्या घरापर्यंत . 


पश्चिम - दत्तु सोनवणे यांचे घर ते गणेश 
आगे यांच्या घरापर्यंत 


१३ . 


१३ 


दयाळ नगर 


नागरीकांचा मागसवर्ग 


उत्तर - भैरावनाथ बँक ते सिताराम 
तायडे यांच्या घरापर्यंत 
पूर्व - सिताराम तायडे यांच्या घरापासुन 
ते नजरीचा मळ्यापर्यंत 
दक्षिण - नजरीचा मळा ते गणेश आगे 
यांचे दुकानापर्यंत 


पश्चिम - भैरवनाथ बँक ते गणेश आगे 
यांच्या दुकानापर्यंत 


१४. 


१४ 


साधारण 


जिल्हा परिषद 
शाळा परिसर 


उत्तर - कडुबा चौधरी यांचे 

घर ते सोना नदी पर्यंत 


पूर्व - कडुबा चौधीर यांचे घर 
ते सिताराम गायकवाड यांच्या घरापर्यंत 


दक्षिण - सिमाराम गायकवाड यांच्या 
घरापासुन ते सोना नदी पर्यंत 


पश्चिम - सोना नदी 


१५. 


१५ 


सर्व साधारण स्त्री 


बालाजीनगर व 
दयाळनगर परिसर 


उत्तर - कृष्णा मालोदे ते 
मोहनदरी नाल्यापर्यंत 


पूर्व - मोहनदर नाला ते पेट्रोल पंप 


दक्षिण - पेट्रोल पंप कॉर्नर ते बापू 
काळे यांच्या शेतापर्यंत 


पश्चिम - बापु काळे यांचे शेत ते कृष्णा 
मालोदे यांच्या घरा पर्यंत 


१६. 


१६ 


अनुसूचित जमाती 


संत ज्ञानेश्वर 
महाविद्यालय 
परिसर 


उत्तर - जिल्हा मध्यवर्ती बँक ते 
ते सोना नदी पर्यंत 


पूर्व - जिल्हा मध्यवर्तीबँक ते नगर 
पंचायत कार्यालय रस्त्याने सोनसवाडी गाव 


दक्षिण - सोनसवाडी गाव ते तोताराम शिंपी 
यांच्या शेता पर्यंत 


पश्चिम - तोताराम शिंपी यांचे शेत ते सिताराम 
माळी यांचे घरापर्यंत . 


२०६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १७ सप्टेंबर २०१५ : भाद्रपद २६ , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


१७ . 


१७ 


नागरीकांचा मागासवर्ग 


बाबुराव काळे 
नगर 


उत्तर - सिताराम माळी ते 
नर्मदाबाई निकम यांच्या घरापर्यंत 


स्त्री 


पूर्व - सिताराम माळी ते आशाबाई तडवी 
यांच्या घरापर्यंत 


दक्षिण - आशाबाई तडवी ते अशोक नवगिरे 
यांच्या घरापर्यंत 


स्त्रीयांसाठी 


टीप . - १. अनुसूचीमध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्ग त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या स्त्रीयांसह 
राखून ठेवलेले प्रभाग हे दिनांक २० /०८ / २०१५ रोजी काढलेल्या सोडतीद्वारे निर्दिष्ट करण्यात आलेले आहेत . 

२. नगरपंचायत क्षेत्राच्या प्रभागांची सिमा दर्शविणारे नकाशे कार्यालयीन वेळेत पाहण्यासाठी सोयगांव नगरपंचायत कार्यालयात उपलब्ध 
राहतील . 


औरंगाबाद , ९ सप्टेंबर , २०१५ 


जिल्हाधिकारी औरंगाबाद . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारुती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथे मुद्रित करुन प्रकाशित केले . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 

प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १३ ] 


गुरुवार , दिनांक १७ सप्टेंबर २०१५ : भाद्रपद २६ , शके १९३७ 


[ किंमत : २.०० रूपये ] 


___ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 


टीप : - प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


अध्यक्ष न . प . परळी ( वै ) यांजकडून 

शुध्दीपत्रक 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७( १) अन्वये 

ज्या अर्थी परळी ( वै) शहराची सुधारीत विकास योजना शासनाने 
अधिसुचना क्र . TPS / ३३९५/ ५३९ / प्र. क्र १९/९६/ नवि-९ दि . २० /०७/१९९८ 
अन्वये मंजूर केली असून ती दि . ०१/१०/ १९९८ पासून अमलात आलेली 
आहे उक्त नमुद विकास योजनेमध्ये शहरातील विद्यमान नाल्यावर ज्या 
अर्थी परळी ( वै). नगर परिषदेने विशेष सभा ठराव क्र . ५८ - ५९/ २०१५- १६ 
दि . ०३/०७/ २०१५ अन्वये खाली नमुद दोन ठिकाणी दुकान केंद्राचे आरक्षण 
प्रस्तावित करणेसाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे 
कलम ३७ अन्वये फेरबदल करण्याचे योजीले आहे . 

१ ) अम्बेवेस जवळील विद्यमान नाल्यावर ज्याचे एकुण क्षेत्र २०१७ स्क्वे . 
मि . असून ज्याची चतुःसीमा : 
___ पुर्वेस - १२ मि . रुंद रस्ता पश्चिमेस - श्री चंद्रशेखर शुक्ला यांचे घर 
दक्षिणेस - १२ मि . रुंद रस्ता . उत्तरेस - नाला . 

२ ) मिलींद शाळेजवळील विद्यमान नाल्यावर ज्याचे एकुण क्षेत्र २६८२ 
स्क्वे . मि . असून ज्याची चतुःसीमाः 

पुर्वेस - मिलींद शाळा . पश्चिमेस - जि .प . मुलींची शाळा . दक्षिणेस 
- १२ मि . रुंद रस्ता . उत्तरेस - नाला . 

आणि ज्या अर्थी हि अधिसूचना उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ अन्वये 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे . वरील फेरबदल बाबत जे लोक त्यांच्या सुचना , 
हरकती लिखित स्वरुपात वरील अधिसूचना राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या 
तारखेपासून ३० दिवसात सादर करतील त्यांचा विचार वरील फेरबदलाचा 
शासनाकडे अंतिम मान्यतेसाठी सादर करण्यापुर्वी हि नगर परिषद करील . 

वरील फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा जनतेच्या अवलोकनासाठी या 
नगर परिषदेच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत ठेवलेला आहे . 

__ बाजीराव धर्माधिकारी, 

अध्यक्ष न. प . परळी ( वै.) 
परळी ( वै.) २६ ऑगस्ट , २०१५ . 


BY MUNICIPAL COUNCIL 

CORRIGUNDOM 

NOTIFICATON 
Under section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional and 

Town Planing Act 1966 . 
Where as the Revised Devolopment Plan of Parli ( v ) has 
been sanctioned by govt. in Urban Devolopment Department 
vide its notification No . TPS /3395/539/CR19 / 96/ UD- 9 Dated 
20th July 1998 and it has come into force from 01 Oct 1998 . 

In the said devolopment plan ; On existing Nala in the city ; 
whereas, The Municipal Council, Parli ( v) vide its Special general 
Body Resolution No. 58 -59 /2015 - 16 Dated 03 /07 /2015 has decide 
to propose modification for centre reservation on two various 
sites under section 37 of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act 1966 to the said devolopment plan. 

1 . The area admeasuring 2017 Sq . M . on the nala near ambeves 
having boundaries East - 12 m wide road . West - House of Mr. 
Chandrashekhar Shukla . South - 12 m wide road . North - Nala . 

2 . The area admeasuring 22682 Sq. M on the Nala near Milind 
Schoolhaving boundaries .. 

East - Milind School. West - Z . P. Girls Hostel. South - 12 m 
Wide road . North - Nala . 

And Whereas , The modification as required under section 37 
of the said act is hereby publish for inviting suggestions and 
objections from public . Those persons who submit there 
suggestions and objections to the said modification within 30 
days from the publication of this notification in Government 
gazette will be considered by this council before submitting the 
proposal for final sanction to the government. 

The Part Plan showing the Proposed modification is kept 
open for Inspection to the Public during office hours of the council . 

Bajirao Dharmadhikari, 

President. 

Municipal Council , Parli (v.). 
Parli ( V .) 26 August, 2015 . 


औ . भाग १ - अ - १३ 


२९ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र १७ सप्टेंबर २०१५ : भाद्रपद २६, शके १९३७ 

२१/ ०९ / २००६ पासुन अंमलात आलेली आहे. ( यापुढे उक्त विकास 
जाहीर इरादा प्रकटन नगर पंचायत मंठा यांचेकडून 

योजना असे संबोधिलेली) तसेच भागशः पुनप्रसिध्द विकास 

योजना शासनाने निर्णय क्र . टीपीस- ३१०९ / ६०१प्र . क्र . ६८ ( बी ) / 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ 

२००९ / नवि ३० , दि . ३० /०८ / २००९ अन्वये मंजुर केलेले असुन ती 
मंठा शहराची विकास योजना सुधारित करण्यासंबंधी उपरोक्त 

दि . ०१/ ११/ २००९ पासुन अंमलात आलेली आहे . ( येथुन पुढे 
अधिनियमाचे कलम -२१ ( २) सह कलम २३ ( १) अन्वये इरादा जाहीर 

उक्त अंतिम विकास योजना असे संबोधिलेली ) आणि , 
करणे बाबत . 

ज्या आर्थी सोनपेठ परिषदेने ठराव क्र . १११७ दि . २४ / 
महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग निर्णय क्रमांक एम सी ओ 

०४/ २०१५ उक्त अधिनियमातील कलम ३७ अन्वये खालील 
२०१४/ प्र.क्रं१६५/ नवि- १४ दिनांक ११ जुन २०१५ अन्वये मंठा नगर प्रमाणे फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे . आणि , 
पंचायतीची स्थापना करण्यात आली असुन नगर पंचायत दिनांक ११ 

___ उक्त मंजुर सुधारित विकास योजना सोनपेठ मधील 
जुन २०१५ पासुन अस्तित्वात आली आहे . अधिनियमाच्या कलम २१ गट नं . ५१ या ( संपुर्ण क्षेत्र) जमीनीवरील क्षेत्र नाविकास 
( २) अन्वये नगर पंचायत नव्याने स्थापन झाल्याच्या दिनांकापासून तीन विभागाकरीता म्हणुन दर्शविलेले आहे. त्या जागेमधून जाणाऱ्या 
वर्षाच्या आत तिच्या कार्य क्षेत्रा साठी नव्याने विकास योजना तयार 

सोनपेठ - पाथरी या मुख्य रस्त्यावर रस्त्याचे दोन्ही बाजूने 

रस्त्यालगत रस्त्यापासून ५० मी रूंदीसाठीचे नगर परिषद 
करणे आवश्यक आहे . महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , 

सोनपेठसाठी दुकान केंद्र हे आरक्षण व १२ मीटर रुंद रस्ता 
१९६६ कलम २१( २) अनुसार नगर पंचासतीचे स्थापने पासून तीन 

प्रस्तावित करून उर्वरित जागा ही नाविकास विभगातून वगळुन 
वर्षाचे कालावधीत विकास योजना तयार करण्याची तरतूद आहे. तसेच ती रहिवासी विभागात समाविष्ठ करणे . ज्याची चर्तुःसिमा 
उक्त अधिनियमाच्या कलम २३ ( १ ) अन्वये सदर नगर पंचायतीने खालील प्रमाणे आहे . 
तिच्या क्षेत्रासाठी विकास आराखडा तयार करणेसाठीचा इरादा जाहीर पुर्वेस :- विद्यमान पादंन व प्रस्तावित १८ मी . विकास योजना रस्ता . 
करणेचा आहे. त्यानूसार मंठा नगर पंचायतीने प्रशासकीय ठराव क्रं .०२ 

पश्चिमेस : पांदन रस्ता. दक्षिणेस : गट न . ५० . उत्तरेस : गट नं . ४५ . 
दिनांक २० / ७/ २०१५ अन्वये अनुषंगीक ठराव पारित केलेली आहे . 

ज्याअर्थी वरील फेरबदल सोनपेठ शहराच्या विकास 
विकास योजनेत समविष्ट करावयाचे क्षेत्र लाल किनारीने दर्शविणारा 

योजनेच्या भाग नकाशावर गुलाबी रंगाच्या किनारीने दर्शविला 
नकाशा ज्यावर प्रशासक नगर पंचायत यांनी स्वाक्षरी करुन दिनांक 

असुन त्यांची एक प्रत कार्यालयीन वेळेत नागरीकांच्या अवलोकनार्थ 
लिहिला आहे तो नगर पंचायतीच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामाच्या नगर परिषद , सोनपेठ कार्यालयात खुली ठेवण्यात आली आहे. 
वेळात जनतेच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेला आहे . 

आणि . 
विकास योजना तयार करण्यासंबंधी ज्यांना काही सुचना व 

त्याअर्थी नगर परिषद सोनपेठ ही सोनपेठ शहराच्या 
हरकती द्यावयाच्या असतील त्यांनी ही सुचना महाराष्ट्र शासन सुधारित मंजूर विकास योजनेसाठी फेरबदल बाबतची अधिसुचना 
राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकपासुन ६० दिवसाच्या आत प्रशासक , 

महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 

३० दिवसांच्या आत नागरीकांकडून उक्त फेरबदलाबाबत सुचना 
नगर पंचायत , मंठा यांना लेखी सादर कराव्यात अशा सुचना व हरकतीचा 

व हरकती मागवित आहे . 
विचार विकास योजना करताना केला जाईल . 

विहित वेळेत प्राप्त होणाऱ्या सुचना व हरकतीचा 
मुख्याधिकारी , 

प्रशासक , 

विचार फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे अंतिम मंजूरीस्तव सादर 
नगर पंचायत मंठा 

नगर पंचायत , मंठा करण्यापुर्वी करण्यात येईल . 


माच्या 


3 


नगर परिषद , सोनपेठ जि . परभणी 

जाहिर प्रगटन 
अध्यक्ष , नगर परिषद , सोनपेठ ता . सोनपेठ , जि . परभणी 


सोनपेठ 
दिनांक : 


/ ०९ / २०१५ 


( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम 
३७ अन्वये विकास आराखडयामध्ये फेरबदल करणेबाबत . ) 


अध्यक्ष, 
नगर परिषद , सोनपेठ . 


ज्याअर्थी सोनपेठ शहराची सुधारित विकास योजना 
शासनाने क्रटीपीएस - ३१०५/ ६०१/ सी . आर. ११७ ( बी )/ २००५ / 
नवि -३० १०/ ०७/२००६ अन्वये मंजुर केलेली असुन ती दिनांक 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र १७ सप्टेंबर २०१५ : भाद्रपद २६ , शके १९३७ 

भाग -१ - अ- पुरवणी 
Municipal Council, Sonpeth , District Parbhani included in Residential Zone . Whose Boundaries are 

as follows. 
NOTIFICATION 

East: Existing Pandan (Proposed 18.0 M . wide D .P. 
By President,Municipal Council, Sonpeth 

Road ) 
(Modification to the sanctioned Development 

West Side : Existing Pandan Road , 
Plan of Sonpeth Under Section 37 of 
Maharashtra Regional Town Planning Act 1966 ) 

South Side : Gut No . 50 . 

North Side : Gut No. 25 . and , 
Where as the Revised Development plan of 

Where as the above modification is shown in 
old limit of Sonpeth Municipal Council (hereinafter Pink Verge on part plan of said Revised Development 
referred to as the said Development Plan ) has been plan of sonpeth , which is kept, open for public 
sanctioned by the Urban Development Department inspection during the officehours in Municiapl council, 
Vide its Notification No. TPS -3105 /601/CR117 (B )/ Sonpeth and , 
2005 /UD -30 , Dated 10 /07 /2006 which has come into 

Therefore, Themunicipal Council, Sonpeth 
force w .e .f.21/09/2006 and remanining republished 

invites suggestions and objections to the said 
part of Development Plan has been sanctioned by the 

modification of Revised Development plan ofSonpeth 
Urban DevelopmentDepartment vide its notification 

within the Period 30 ( Thirty ) days from the date of 
No . TPS -3109/601/CR68 ( B )/ 2009 /UD - 30 , Dated 

publication of this notification in Maharashtra 
30 /08/ 2009 and has come into force w .e .f. Dated 01/ 

Government Gazette. 
11 /2009 (hereinafter referred to as the said Develop 
ment Plan ) and , 

The Suggestions and objection received within 

stipulated period will be considered before the 
Whereas theMunicipalCouncil Sonpeth has 

submitting the proposal to the Government for Sanction . 
decided by its Resolution No. 1117 Dated Modification 
under section 37 to the Development plan of Sonpeth 
as follows. 

Sonpeth 
The land bearing G .No . 51 (Whole Area ) 

Date : /09/ 2015 
shown as No Development Zone. In this areas on 
Sonpeth - Pathri Road Municipal Councial Sonpeth 
Proposed Shopping Center Reservation with 12m 

President, 
wide road Muncipal council Sonpeth along the Road 

Municipal Council, Sonpeth 
of 50m depth from road boundries and remaining land 
of No Development Zone is deleted and to be 


TI 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारुती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथे मुद्रित करुन प्रकाशित केले . 


